वाचा - 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास 
मंजूरी देण्याबाबत सन २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१८. 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 

शासन पूरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६४/का.९, 

दि. ९ मार्च, २०१६. 

शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, 

दि.१८ Ue, २०१७ 

शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३,दि. ३० जून, २०१७ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१७ /प्र.क्र.५६/ का.९, 
दि.२० एप्रिळ, २०१७. 

शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१७ /प्र.क्र.१०१/ का.९, 
दि.११ डिसेंबर, २०१७. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि.०६ फेब्रुवारी,२०१८ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१८ /प्र.क्र. ०७/ का.९, 
दि.०६ मार्च २०१८ 

शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१८ /प्र.क्र. ०५/ का.९, 
दि.१५ मार्च २०१८ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 


देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातीळ नागरिकांच्या 


जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ या 


वर्षासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ 


क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची 


कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन 


मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन 


मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


शासन निर्णय :- 
ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८करिता रु.३५,५०,००,०००/- (अक्षरी रू. 


पस्तीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भक्र. ३ TY 


येथीळ शासन परिपत्रकान्वये सन२०१७-१८मध्ये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर,२०१७ अखेर) 


अर्थसंकल्पित निधीच्या ७० टक्के निधी वितरणास तसेच संदर्भ क्र. ७ अन्वये सन २०१७-१८ मधील 


अर्थसंकल्पित निधीच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या (पुरवणी मागण्यांसह) महसूली ७०% व भांडवली 


८०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यास सहमती 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार रु. २८,४०,००,०००/-(अक्षरी एकूण रुपये अठ्ठावीस कोटी चाळीस लक्ष 


wed) इतका निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी संदर्भ क्र.५, ६,८आणि ९ अन्वये सर्व एकूण 


रु.२६,५२,००,०००/-(अक्षरी एकूण रुपये सव्वीस कोटी बावन लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित 
करण्यात आला आहे. SARA रु.१,८८,००,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये एक कोटी अठ्ठयाऐंशी लक्ष 
wad) इतका निधी राज्यातील अल्पसंख्याक बहूल ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरिता मार्च,२०१८ 
अखेर पर्यंत वितरणास उपलब्ध आहे. त्यापैकी मा.खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी 
यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावानां शासन मान्यता मिळाली असून या 


शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण १३ जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक 


बहुल ग्रामपंचायतींना मुळभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एकूण रु.१,८८,००,०००/- 
(अक्षरी एकूण रुपये एक कोटी अठ्ठयाऐंशी लक्ष फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे 
अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात aids अनुदान वितरित 


करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
काम पाहतील. परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची 
शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 


असल्यास त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित 


जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शाक्य 


नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी 


यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व 


कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी 


करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 


३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 


संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर 


ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - ब मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास 


विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित 


अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन 


त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 
४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


०२-समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, राज्य योजनांतर्गत योजना , 09 अल्पसंख्याकांना 


सहाय्य,(०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (२२३५ बी ०८५)” या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, दि.१८एप्रिल,२०१७, क्र. अर्थसं- २०१७/ 
प्र. क्र. ९४/अर्थ-३, दि. ३०जून, २०१७ आणि क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, 
दि.०६फेब्रुवारी,२०१८रोजीच्या परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 
सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११७४६१६२९१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. 2:25 


shtra, 
5.4.20=9cabb099fd0576208F4caa310d2e78602 
01ab5363a2133e0927ff26c0f01 6fdi 
0321 00CD9D66225CED8BAE27E0E 1249 


5 
S O Nn a V a al e D39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B5819 
,cn=Dinesh M. Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 


३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 


१२) अर्थसंकल्प शाखा (HT.), अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 


१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/ प्र.क्र.३०/का.९, 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०१८. 


परिशिष्ट - "अ" 
अ. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर निधी 
wD. नांव (रुपये लक्ष) 
ia धुळे साक्री मौजे . भाडणे कब्रस्तान संरक्षण भिंत बांधकाम  ।१०.०० 
करणे 
जिल्हा धुळे एकूण रुपये १०.०० 
२ '।कोल्हापूर कागल मौजे करनूर "हाफ राऊंड गटर्स बांधणे व अंतर्गत ।१०.०० 
रस्ते कॉक्रटींकरण करणे 
जिल्हा कोल्हापूर एकूण रुपये १०.०० 
३ बीड बीड मौजे. नेकनूर अल्पसंख्यक वस्तीत संरक्षण मित ।१०.०० 
बांधणे 
जिल्हा बीड एकूण रुपये १०.०० 
| ठाणे भिवंडी मौजे fect अल्पसंख्यांक योजनेंअतंर्गत १०.०० 
चिंचपाडा सभागृह बांधणे 
मौजे दिघाशी अल्पसंख्यांक योजनेंअतंर्गत १०.०० 
सभागृह बांधणे 
मौजे कांबे अल्पसंख्यांक योजनेंअतंर्गत ८.०० 
सभागृह बांधणे 
जिल्हा ठाणे एकूण रुपये| २८.०० 
५ औरंगाबाद फुलंब्री गणोरी अल्पसंख्यांक योजनेअंतर्गत सिमेंट १०.०० 
रस्ता करणे 
मौजे ढवळापुरी अल्पसंख्यांक योजनेंअंतर्गत सिमेंट | 40.00 
रस्ता करणे 
जिल्हा औरंगाबाद एकूण रुपये| २०.०० 
६ नाशिक देवळा उमराणा उमराणा येथील जेन वस्तीत रस्ता ।१०.०० 
काँक्रटींकरण करणे 
जिल्हा नाशिक एकूण रुपये १०.०० 
रष भंडारा तुमसर स्टेशनटोली  १.सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे १०.०० 
(देव्हाडी) 
जिल्हा भंडारा एकूण रुपये १०.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


८ aes महाड चिंभावे तेल मोहल्ला येथील रस्त्याला पेव्हर १०.०० 
ब्लॉक बसविणे 


आंबेशिवथर  बौध्दवाडी येथील मुख्यपुला पासून १०.०० 
ते श्री. लक्ष्मण तुकाराम जाधव 
यांच्या घरापर्यंत ओढयाला संरक्षण 
भिंत बांधणे 


माणगाव लोणशी बौध्दवाडी येथील नळ पाणी पुरवठा ।१०.०० 
योजना करणे 


जिल्हा रायगड एकूण रुपये ३०.०० 


९ सिंधुदूर्ग कणकवली ja मुस्लीमवाडी येथे गटार बांधणे १०.०० 
जिल्हा सिंधुदूर्ग एकूण रुपये १०.०० 
भ ० वाशिम मालेगांव शिरपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक ते गवळीपुरा ।१०.०० 
मजीत ते हसन दुकान पर्यंत पेवर 
ब्लॉक बसविणे 


जिल्हा वाशिम एकूण रुपये १०.०० 


faa | १ नांदेड बिलोली रामतीर्थ इदगाह संरक्षण भिंत व बोअर बांधणे १०.०० 

शि मुखेड पाळा सी. सी. रोड बणविणे १०.०० 

जिल्हा नांदेड एकूण रुपये २०.०० 

१२ अमरावती अमरावती मौजे अंजनगाव 'शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
बारी 

जिल्हा अमरावती एकूण रुपये १०.०० 

१३ "लातूर चाकूर मौजे हजनसोंडा नालीबांधकाम करणे १०.०० 
( बु.) 


जिल्हा लातूर एकूण रुपये १०.०० 


एकूण रुपये १,८८,००,०००/- 


(अक्षरी एकूण रुपये एक कोटी अठ्ठयाऐंशी लक्ष फक्त) 


Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. ३०/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१८/प्र.क्र. ३०/का.९, 
दि. ३१ मार्च, २०१८. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०१८/ प्र.क्र.३० 
/का.९, दि. ३१मार्च, २०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. /- (BARTS, ) 
एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. 
तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधघिचा 
प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खाळील दस्तऐवज/अभिलेखांची 
तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 

. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


C “७ AD -5 


ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक, 
ंबंधित ग्रामपंचायत यांची स्वाक्षरी 


३३३३ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


